अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींना 
शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२०- 
२१ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, 

दिनांक २७ जून, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/शिक्षण-१, 

दिनांक १ जुले, २०१७ 

३) शासन निर्णय, सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, 

दिनांक ३० जुन, २०१८ 
४) शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.६५/शिक्षण-१,दिनांक २४.९.२०२० 
५) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/शिक्षण/परदेशा शिष्यवृत्ती/२०२०- २१/ निवड 

समिती/का-४ ई/९९८, दिनांक २५.९.२०२० 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी 
याकरीता सन २००३ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू केळी आहे. सदर योजनेच्या 
नियमावलीमध्ये कालानुरुप वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या असुन, संदर्भीय दिनांक २७ 
जून,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची सुधारीत नियमावली विहीत करण्यात आलेली आहे. 


२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी 
३०० PVE वर्ल्ड रॅन्कींगच्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील, अज्ञा एकूण ७५ 
विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येवून, त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. 
त्यानुसार सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता wear शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करुन 
त्यांना परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मुलामुलींकरीता परदेश शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत संदर्भीय दिनांक २७ जुन, २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अपर मुख्य सचिव (सेवा) 
सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशी 
व शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार निवड केलेल्या प्रपत्र- "अ-१”, “31-2”, “अ-३”, “अ-४”, 
“अ-५”, “ब-१”, “ब-२” “ब-३” “ब-४” आणी “ब-५” मधील एकूण ५४ विद्यार्थ्यांना संबंधित 
परदेशातील विद्यापीठातील उच्च शिक्षणासाठी या शासन निर्णयान्वये शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


२. परदेश शिष्यवृत्ती साठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती 
प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या 
विद्यार्थ्यांकडुन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेली हमीपत्रे घेवुन तसेच विद्यार्थ्यांची मुळ 
कागदपत्रांची तपासणी करुनच संबंधित विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना शासन निर्णयात नमूद अभ्यासक्रम व कालावधीसाठी शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्याचे तसेच विद्यार्थ्यांचे परदेशातील शिक्षण चालु असल्याच्या कालावधीत एखाद्या 
विद्यापीठाच्या शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ किंवा घट होत असल्यास, त्यानुसार देय शिष्यवृत्ती मंजूर 
करण्याचे अधिकार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


उ ज्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर केळी आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी 
त्यांचे शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (BOND) लिहून घेणे 
बंधनकारक राहील. 


8. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने परदेशातील पदव्युत्तर 
पदवी किंवा पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही 
परिस्थितीत विद्यार्थ्यास मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 


प. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी ज्या शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण 
वा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडुन शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णत: 
वसूल करण्यात येईल. 


६. (अ) शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी 
ज्या विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षाची अथवा ज्यांना द्वितीय वर्षाची शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्यांना त्या 
वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्कम आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन घेऊन, शिक्षण फी 
संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक 
खात्यात अदा करावी. 

(ब) त्या नंतरच्या वर्षाचे सत्रनिहाय शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च 
याबाबत विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती, उपस्थिती आणि विद्यार्थ्याचा समाधानकारक शैक्षणिक 
प्रगती अहवाल प्राप्त करुन त्यानुसार आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी शासन 
निर्णयाप्रमाणे संबंधित वर्षाची अनुज्ञेय शिष्यवृत्तीची रक्‍कम वरील परिच्छेद ६ (अ) नुसार अदा करावी. 


७. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७, शिक्षण, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (वि.घ.यो.), (०४ (२३), विदेशात विशेष अध्ययन 
करण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, (२२२५ ३८३ २), ३४ 

पृष्ठ ८ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून त्या अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


os आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना 
शासन निर्णय क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक २७ जून, २०१७, शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक इबीसी-२०१७ /प्र.क्र.२८८ /शिक्षण-१, दिनांक १ जुले, २०१७ व शासन निर्णय 
क्रमांक इबीसी-२०१६/प्र.क्र.४२६/शिक्षण-१, दिनांक ३० जुन, २०१८ मधील अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥॥१७9॥॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००९२९१६४१३९१७२२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
ASHWINI BHIMRAO - 
(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 
harashtra, 


1८20150 
RALAYA,MUMBAI, 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
१३.संबंधीत विद्यार्थी (समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 
१४.उपसचिव (अर्थसंकल्प)/(विघयो), सा.न्या.व वि.स.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१५.सहसचिव/अवर सचिव (शिक्षण-१), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवडनस्ती (का.शिक्षण-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


७048059068 :९998001914825| 


4303९९९132 


a 25ab728a! f0be19b929c1b0ddcbale 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ASHWINI BHIMRAO 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय क्र.सा.न्या.व वि.स.वि., क्र.पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० चे सहपत्र) 


सन २०२०-२१ करीता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याना wear शिष्यवृत्ती -निवड यादी 


प्रपत्र-अ-१ 
पदव्युत्तर पदवी - कला (PG - Arts) 
a. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्य विद्या as अभ्यास परदेशाती अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
ne २ 3 Soa षु ६ ॥__ "1 c 
iad प्रेरणा परमानंद | University of UK २७ PG MA (Criminology) ०१ वर्ष 
मेश्राम Manchester 
Q वैभव विजय Royal Holloway | Uk २९१ PG MA (screen writing ०१ वर्ष 
घोडेस्वार University of T.V.and Film 
London 
प्रपत्र-अ-२ 
पदव्युत्तर पदवी - वाणिज्य (PG - Commerce) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Rea 2 3 eel 4 दि ee जच ८ 
३ शेखर शिवाजी | University of UK २० PG Msc Accountancy १ वर्ष 
कांबळे Edinburgh and Finance 
४ तन्मय प्रशांत Kings college Uk 33 PG Msc economics and | ०१ वर्षे 
आटे London Finance 
प्रपत्र-अ-३ 
पदव्युत्तर पदवी - विज्ञान (PG - Science) 
a. | विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
ea 2 3 a 4 & Sa ८ 
५ | तृप्ती वामनराव | UCL UK é PG Msc Health ०१ वर्ष 
जांभरूणकर psycology 
& कोमल रतन University of UK २७ PG Mres Reproduction | १वर्ष 
जांभुलकर Manchester and Pregnancy 
प्रपत्र-अ-४ 
पदव्युत्तर पदवी - अभियांत्रिकी (PG - Engineering) 
अ. | विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Pa २ ३ [ee Sl षु ६ ca अच्छा ८ 
७ गाथा मिलिद Stanford United 2 PG Master of Science | 249 
शंभरकर University States 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


८ तन्मय मधूकर Columbia United १८ PG aster of Science १.५ वर्ष 
मून University States echanical Engg 
8 मिताली मिंलिद University of United २१ PG aster of science in | 2.4 वर्ष 
गणविर Michigan States nformation 
ie साक्षी सिद्धार्थ | John Hopkin United २४ PG seprogrammein | 249 
लभाणे University States environmental 
Health and engg 
ee) q | गौरव प्रफुल The University | UK २७ PG sc engg project १ वर्ष 
मेश्राम of Manchester anagement 
१२ प्रतीक दत्तात्रय The Australian | Australia २९ PG aster in २ वर्ष 
कांबळे national echatronics 
University 
१३ | अभिजित संतोष | Kings college | UK 33 PG Data Science Msc १ वर्ष 
लोखंडे London 
१४ | र्मी महेंद्र University of Australia | ३८ PG aster in IT २ वर्ष 
पाटील elborne 
१५ | सुर्यकांत bara | University of Australia | ३८ PG aster of 22 महिने 
बुचुंडे elborne Engineering 
१६ | रूतुराज मिलींद | University of Australia | ३८ PG aster of २ वर्ष 
शिरसाठ elborne Engineering 
१७ | खुठाबु अशोक | University of Australia | ३८ PG aster of २२ महिने 
जगताप elborne Engineering 
१८ | श्रेयशा अशोक | University of Australia | ३८ PG aster of २ .५ वर्ष 
कोलप elborne Construction 
anagement 
१९ | मकरंद संजय | University of Australia | ३८ PG aster of 22 महिने 
इंगवले Melborne Engineering 
२० | निनाद सुनिल | New York US 38 PG aster in Mech २ वर्ष 
गायकवाड University Engg. 
(NYU) 
२१ «| Hea ARS New York US 38 PG Master in २ वर्ष 
कांबळे University Construction 
(NYU) Management 
२२ | मैत्रेया सुरेंद्र New York US 38 PG Master of Science in | ०२ वर्ष 
सोनावणे University computer science 
(NYU) 
२३ «| PRT University of Australia | ४२ PG aster of २ वर्ष 
कमलाकर Sydney nformation Tech 
गायकवाड and information 
ech. Management 
२४ | Stet काशीनाथ | University of Australia | 82 PG aster of Engg. १.५ वर्ष 
घोडेस्वार Sydney 
२५ | ऐश्वर्या University of Australia | 82 PG aster of २ वर्ष 
शकीलभाऊ Sydney nformation Tech 
आल्हाट and information 
ech. Management 
२६ | प्रयाग Tear University of Australia | 82 PG aster of २ वर्ष 
सवई Sydney professional 


Engg.Acceleratedele 
communication 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


20 आरूष इयाम University of Australia 2 PG Master of २ वर्ष 
तागडे Sydney Information Tech 
and information 
tech. Management 
२८ | निखिल शोषेराव | University of Australia | ४२ PG Master of २ वर्ष 
रामटेके Sydney professional Engg 
(Civil) 
२९ प्राजक्ता सुदाम | University of Australia ४२ PG Master of 3 ay 
निकम Sydney Professional 
Engineering 
30 झेन मिलिंद The University Australia 83 PG Master of Engg. २ वर्ष 
आठवले of New 
Southwales 
(UNSW Sydney 
३१ | सिध्दार्थ गणपती | The University | Australia | ४३ PG Engg Sci. Master २ वर्ष 
सातपुते of New Degree 
Southwales 
(UNSW Sydney 
प्रपत्र-अ-५ 
पदव्युत्तर पदवी - व्यवस्थापन (PG - Management) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्य विद्या Qs | अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या | World क्र्म विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
ae २ ३ aS 4 ६ SSS ss 
२३२ अक्षय भुषण The University Australia 63 PG Master of ०२ वर्ष 
पाटील of New international 
Southwales Bussiness 
(UNSW Sydney 
33 प्रतीक्षा The University Australia 63 PG International २ वर्ष 
नंदकुमार of New Business 
बानागे Southwales 
(UNSW Sydney 
38 | कोरडे विनित | The University | Australia | ४३ PG International ०२ वर्ष 
विजय of New Business 
Southwales 
(UNSW Sydney 
34 रूणाली University of Australia 89 PG Master of Business 2 ay 
गुरूदास Queensland 
वालमांडे 
३६ | तनुजमिलिद | University of UK ८१ PG MBA Bussiness 2 
बहाळकर Bermigham Administration (FT) 
30 | रोहन अशोक | The University | Australia | ८६ PG Master of Applies 2 
गायकवाड of western Finance 
Australia 
३८ | निखील Bosten United ९८ PG MBA 2 
सुधाकर GS | University States 
38 जाधव अपर्णा Cardiff United १५४ PG Msc Bussiness Q 
हरीश्चंद्र University Kingdom Management 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-ब-१ 
पीएचडी - कला (PhD - Arts) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेश घेतलेल्या विद्या Qs अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव । Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
as २ 3 el षु ६ = aes] ८ 
go |] नुपुर गुलाबराव | University of UK 8 PhD Doctor of ३ वर्ष 
वाघ Oxford Anthropology 
४१ | निलेशचंद्रकांत | University of UK 20 Phd Phd sociology ३ वर्ष 
सावंत Edeinburg 
प्रपत्र-ब-२ 
पीएचडी - वाणीज्य (PhD - Commerce) 
a. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्य विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापीठाचे नाव | पीठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
a 2 3 Ss 4 & 1७ | ८ 
४२ रंजितकुमार University of New २२७ PhD Doctor of philosophy | % ay 
तारांचंद Canterbury zealand (economics) 
नंदागवळी 
प्रपत्र-ब-३ 
पीएचडी - विज्ञान (PhD -science ) 
अ. | विद्यार्थ्याचे । प्रवेश घेतलेल्या | विद्या ७$ । अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र. नाव विद्यापीठाचे | पीठाच्या | Word | क्रम विद्यापीठातील कालावधी 
नाव देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
शि २ ३ ine ere eas त |] SS द 
४३ | पुलकित सुदेश | Imperial Uk ९ PhD physics research ०४ वर्ष 
घोडेराव college London (PhD) 
88 यामीणी the University UK २७ Phd Phd Cancer science | 03 ay 
पुरूषोत्तम of Manchester 
मेश्राम 
४५ | विशाल गोविंद | the University | Uk २७ Phd Phd Drug Design ४ वर्ष 
कावळे of Manchester Development and 
delivery 
४६ स्वाती Bear the University UK २७ Phd Phd Reproductive 
पाटील of Manchester Science 
४७ | तेजस्वी लक्ष्मण | University of Australia | 82 Phd Doctor of philosophy | ४ वर्ष 
शिंदे Sydney 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२०/प्र.क्र.१४३/शिक्षण-१ 


प्रपत्र-ब-४ 
पीएचडी - व्यवस्थापन (PhD -Management ) 
अ. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्य विद्या as अभ्यास परदेशाती अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापिठाचे नाव | पिठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
चिज २ ३ fe ee tl 4 & [1७ | ८ 
BC साक्षी सतीठा The University Uk ८१ Phd Phd in Department 3 वर्ष 
गजभिये of Bermingham of Management 
प्रपत्र-ब-५ 
पीएचडी - अभियांत्रीकी (PhD -Engineering ) 
a. । विद्यार्थ्याचे नाव | प्रवेशा घेतलेल्य विद्या as अभ्यास परदेशातील अभ्यास क्रम 
क्र विद्यापिठाचे नाव | पिठाच्या World A विद्यापीठातील कालावधी 
देशाचे नाव | Ranking अभ्यासक्रमाचे नाव 
२०२० 
Ez 2 3 ieee 7 4 ६ [1७ | ८ 
४९ | संकेत ART UCL UK ८ Phd Phd chemical Engg | ४ वर्ष 
नागदेवे 
५० | क्षितीजा गणेडा । University of Uk २७ Phd Phd Materials ३वर्ष 
जाधव Manchester 
५१ | निमिष The University | Australia | ४३ Phd Phd In computer ४ वर्ष 
राजकुमार उके | of New science and Engg 
southwales 
(UNSW 
Sydney) 
५२ | चेतन महाविर | University of Uk ४९ Phd Phd Advance gay 
देसाई Bristol composites 
43 | पंकज दिलिप Lancaster Uk १२८ Phd Phd Computer say 
गोईकर UNiversity Science 
५४ | नितीन महादेव | Cardiff Uk १५४ Phd Doctor of say 
fre university Philosophy (Engg) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


